नियमित निवडसूची २०२२-२३: 
“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन” 
या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-०३२३/प्र.क्र.३७/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : २० जुले २०२३. 


संदर्भ : 9 aft, सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.-१२, दिनांक 
०१.०८.२०१९. 
२) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक ०७.०५.२०२१. 
3) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ २/ १०२०/ 
नि.सू.२२-२३/सपोआ/मोप/०२/२०२३, दिनांक २३.०२.२०२३, १२.०४.२०२३, 
* 019.2023. 


शासन आदेडा : 


“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त, मोटार परिवहन” या संवर्गातील 
पदावर पदोन्नती देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या "पोलीस निरीक्षक, मोटार परिवहन" या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या "नियमित निवडसूची २०२२-२३" यामध्ये समाविष्ट असलेल्या, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद पोळीस अधिका-यांना “पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
पोळीस आयुक्‍त, मोटार परिवहन” या संवर्गातील पदावर, तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर, 
पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची स्तंभ (३) मध्ये निदिष्ट पदावर, याद्वारे, पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. पोलीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) 
ia . | श्री. युवराजसिह शंकरसिह ठाकूर (राजपूत) सहायक पोळीस आयुक्त, 
मोटार परिवहन, नागपूर शहर. 
२. | श्री. अनंत ज्ञानेश्वर माळी पोलीस उप अधीक्षक, 
चालक प्रशिक्षण केंद्र, पुणे. 
अटी:- 


१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेश यांच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-०३२३/प्र.क्र.३७/पोल-१अ. 


2) उक्त पदोन्नती ही शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा 
(seniority) कोणताही हक्क असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभागच्या मान्यतेने [अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.४८३/२०२३/का.-१२, दि.२५.०५.२०२३] आणि पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या 
शिफारश्ीीचा यथायोग्य विचार करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम 
२२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या «~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२०१२१८४९३१२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL 
BORSE 


SWA 2? N | L te ON = SWAPNIL GOPAL BORSE, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
GOPAL BORSE मक. ou = Home 
Date: 2023.07.20 12:23:07 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


अपर पोलीस महासंचालक व संचाळक, पोळीस दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्यामार्फत). 

निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


